


आगीचा डोंगर 
लेखक: थॉमस लुईस 
चित्रे: जोन सॅडिन 


आगीचा डोंगर 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 








कोणे एके काळी मेक्सिकोत एक शेतकरी 
राहात होता. 


तो एका छोट्याशा गावातील एक घरात 
राहात असे. 


त्याच्या घरात केवळ एकच खोली होती. 










॥॥॥111 | 


1॥11//111111)11॥. व 
॥॥॥11111171/.... शो. 
८६४८ 70 (8) न्र् । 





| ग ी 





:-८-... २ 


७ ४111111717 11॥111111118* 
27206, क ”-/7/ .// शि ति"): 0011274 181॥॥/%. ।' स्का 


ग 11& 25 
| ज्ञ 


डायोड 


आँ > 


-] न (2) १ 
2. - स्् च 4 
ग». | - | 1. क्ट, 1 १) | | ह 


१. ्ी - ८-* 2.) व | «| 
| काता ९ । 
५2 डड । | र 


“आपल्याकडे गरजेपुरतं सगळं काही 
अशी त्याची तक्रार होती. आहे,” गावकरी म्हणत. 








तो शेतकरी आनंदी नव्हता. गावकरी शेतकऱ्याला मूर्ख म्हणत. 


“इथे काहीच घडत नाही,” 








“गावात एक शाळा आहे, 


बाजार आहे, 


आणि एक जुनं चर्चसुद्धा आहे. दर 
रविवारी तिथे घंटानाद होतो. आपलं 
गाव सर्वात चांगलं आहे.” 







“पण इथे काहीच घडत नाही,” 


शेतकरी पुन्हा तेच बोलू लागला. 


रोज सकाळी जाग आल्यावर 
शेतकऱ्याला सर्वात आधी 
आपल्या घराचे छत दिसत 
असे. 

रोज सकाळी न्याहरीला तो 
मक्‍याच्या दोन भाकऱ्या खात 
असे. 

या भाकऱ्या त्याची पत्नी 
रात्रीच बनवून ठेवत असे. 


तो भाकरीवर मध लावत असे 
आणि मातीच्या भांड्यातून 
दालचिनी चहा पीत असे. 


“इथे काहीच घडत नाही,” तो 
एकच पाढा रटत असे. 





एके दिवशी काळोख होता. पण 
शेतकरी शेतात जाण्यासाठी 
तयार झाला. 















त्याचा मुलगा फब्लो अजून 
झोपल्लेलाच होता. 


“कदाचित आज काहीतरी 
घडेल,” त्याची पत्नी म्हणाली. 
“नाही. इथे काहीच घडत 
नाही,” शेतकरी पुन्हा म्हणाला. 


शेतकरी बैल घेऊन शेतात 
गेला, अजिबात मागे वळून न 

















रात्री शेतकरी घरी परतला. त्याने 
बैलाला खाऊपिऊ घातले. 


मग तो शेकोटीजवळ बसला. पाब्लो 
पाच गुळगुळीत दगडांशी खेळत होता. 


त्याने दगड भोकांच्या दिशेने फेकले. 
ही भोके त्यानेच खोदली होती 
जमिनीवर. 


“बघा बाबा!” पाब्लो ओरडला. 


“माझा एक दगड 
बरोब्बर 


भोकात (.. 
गेला!" 
पण शेतकरी थकला होता. 
त्याने काहीच उत्तर दिले नाही. 
दर दिवशी हेच घडत होते. 







एकदा सकाळी शेतकरी खूप लवकर 
उठला. त्याने आपला लोकरीचा शर्ट 
घातला. 


त्याने भिंतीवरील खुंटीला लावलेली 
आपली मोठी टोपी उतरवली. 


“आज मल्रा शेतावर लवकर जायला 
हवं,” तो म्हणाला. 

“अजून शेताची नांगरणी झालेली 
नाही. मक्‍याची लागवड करायची वेळ 
नजिक आलीय.” 















नांगरणी करताना शेतात एक मोठा 
खडक मध्ये आला, तेव्हा बैल थांबला 
आणि खाली बसला. 


शेतकऱ्याने सकाळी आपल्या * 
शेतात काम केले. बैलाने 


त्याला मदत केली. 
शेतकऱ्याने खडक दूर ढकलला. 


“चल! चल!” शेतकरी म्हणाला. 


बैलाने शेतकऱ्याकडे पाहिले. 





मग बैल उठला आणि 
नेहमीसारखा नांगर 6 ह 


& 


/८9 
ओठू लागला. 


“क 
“ह 


18 





दुपारी कडक ऊन असताना 
पाब्लो शेतावर आला. 





“पाब्लो!” शेतकरी म्हणाला. “आज 
शाळेत का गेला नाहीस?” 


“आजा सुट्टी आहे, बाबा,” पाब्लो 
म्हणाला. 


“मी नांगर चालवण्यात तुम्हाला मदत 
करायला आलोय,” पाब्लो म्हणाला. 
शेतकऱ्याने स्मित केले. 


शेतकऱ्याने आपल्या खिशातील एक 
छोटेसे लाकडी खेळणे पाब्लोला दिले. 


“लाकडाचा बैत्र!” पाब्लो ओरडला 
शेतकऱ्याने दुपारच्या विश्रांतीच्या वेळात 
आपल्या मुलासाठी ते खेळणे बनवले 


होते. 





पाब्लोने नांगरणी करण्यात शेतकऱ्याला बैलाने नांगर ओढला आणि नांगराने 
मदत केली. र खालची माती वर उचलली. पण अचानक 
नांगर थांबला. 













शेतकरी आणि त्याच्या मुलाने धक्का 
दिला, बैल नांगर ओढू लागला पण 
नांगर हलला नाही. तो मातीत खोल 
खोल जाऊ लागला. 


खोल! 
खोल! 
एका 


छोटयाशा 


हळूहळू छोटे भोक मोठे होत गेले. 
खालून गोंगाट ऐक आला. 


जमिनीखालन खोलवरून कणाच्यातरी 
गुरगुरण्याचा आवाज येऊ लागला. 


शेतकऱ्याने पाहिले. 
पाब्लोने पाहिले. 
बैलाने मान वळवली. 


जमिनीच्या भोकातन पांढरा धर 


बाहेर निघत होता. 





“पळ!” शेतकरी ओरडला. 


“पळ | 22 र क 







मग मोठ्ठा आवाज होऊन जमिनीला भेग 
पडली. 


आणि पृथ्वी जणू खुली झाली. शेतकरी 
पळाला. 


पाब्लो पळाला. बैलसुद्धा पळाला. 


जमिनीतून आग आणि धूर निघू लागले. 





आपल्या 


शेतकरी आप 


गावाकडे पळाला. 


तो चर्चमध्ये शिरला 


णि 
भज 
टि 
क टि 
1: 
७ षि 
७ 
सि 8 
क 0 





र्ट 


इतर शेतकरी आपत्ती शेते 
सोडून पळत पळत आले. 


लोक आपापल्या घरातून बाहेर 
आले. 


“बघा!” शेतकरी म्हणाला. 
“तिथे बघा!” 









जिथे शेतकऱ्याचे शेत होते 
तिथून आग निघत होती. 


त्या रात्री कुणीही झोपले नाही. 


प्रत्येकाने आभाळात आग बघितली. 





मग एक मोठ्ठा स्फोट झाला, 
मग आणखी एक, आणखी 
एक.... 





जमिनीतून तप्त लाव्हारस बाहेर निघू आता धरती खोकू लागलत्री. प्रत्येक 
लागला. वेळी खोकताना आगीचा डोंगर 









लाव्हारस झाडाझुडपांतून मार्ग काढत आभाळात उसळू लागला, वाढू 
जमिनीवर पसरला. बाजा 
लाव्हारस गावाच्या दिशेने वाहू लागला. *” क * 
|, & 
का व 
लाव्हारस शेतकऱ्याच्या घराच्या दिशेने वाहू मिडी? 0७%” 2 
लागला. व्य अ रे« व 


जळत्या दगडांचे तुकडे हवेत | 


उडू लागले. 





काही दिवसांतच, तो डोंगर एका उंच 
पर्वताएवढा मोठा झाला. 


आणि तिथे दर काही मिनिटांनी एक 
मोठा स्फोट होऊ लागला. 


खारी, ससे आगीपासून दूर पळू लागले. 


पक्षी आगीपासून दूर उडून जाऊ लागले. 


लोकांनी आपली गाढवं आणि बैल 
सुरक्षित जागी नेली. 


जळणारा निखारा सववत्र उडू लागला. 
शेतकरी आणि त्याच्या शेजाऱ्यांनी 
धुरापासून बचाव होण्यासाठी आपल्या 
नाकावर ओला कपडा बांधला. 







काही लोक वाफाळत्या लाव्ह्याजवळ गेले. आग थांबावी म्हणून त्यांनी प्रार्थना 
केली. शेतकरी आणि पाब्लो एका 


डोंगराच्या बाजने ते दृश्य पाहू 
लागले. 


त्यांनी आपल्यासोबत क्रॉस नेला. 






9 | 
या और 
1“ 


शाळासुद्धा जळून खाक झाली होती. 
बाजार नाहीसा झाला होता. 
निम्मे गाव उध्वस्त झाले होते. 


स्फोट बंद झाल्यावर आग कमी 
झाली. पण तोवर शेतकऱ्याचे घर नष्ट 
झाले होते. 





नंतर एके दिवशी काही गणवेशधारी 
सैनिक कार आणि ट्रकमधून त्यांच्या 
गावात आले. 


“अच्छा तर तुम्हीच तुमच्या नांगराने 
पृथ्वीला भेग पाडलीत तर,” ते 
शेतकऱ्याला म्हणाले. 


मग ते हसू लागले. 


“नशीब तू जिवंत आहेस अजून.” 





सैनिकांनी गावाकडे पाहिले. “सर्वांना हे 
गाव सोडून जावं लागेल!” कसान 
म्हणाला. 





“आता इथे राहाणं सुरक्षित नाही.” 


मग शेतकरी, त्याची पत्नी, पाब्लो 
आणि सर्व गावकरी सैनिकांसोबत गेले. 
ते ट्रकमध्ये बसून निघून गेले. 








जुने घर नव्या जागेपासून फार दूर नव्हते. 
पण त्या राक्षसी ज्वालामुखीपासून सुरक्षित 
राहाण्याइतपत ते दूर होते. 

शेतकऱ्याला नवे घर मिळाले. लोकांनी त्या भयानक ज्वालामुखीला राक्षस 


हे घर जुन्या घरापेक्षा मोठे होते. असे नाव दिले होते. 


लोकांनी तिथे नवे गाव वसवले. 


त्यांनी नवी शाळा आणि नवा बाजार वसवला. 







॥॥॥॥)॥॥॥॥ 

॥[111111॥1111): 
॥॥1[॥1॥॥॥॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 








| । त ॥ |: "३४ 


| 
| | 
- 





















> 


१ पकळ जित << 'ऱ 
७” | 3 





र, 


ल. लोकांनी मोठा उत्सव केला, कारण 
| आता ते सुरक्षित होते. जत्रेत बँड 
वाजले. लोक आनंदाने नाचले. त्यांनी 







टाळ्या वाजवल्या. 





शहरातील लोक बसमधून राक्षस 
ज्वालामुखी पाहायला येऊ लागले. 
त्यांची भूक भागवायला गावकरी संत्री, 
खरबूज, बर्गर, मक्‍याची रोटी विकू 
लागले. 





आता शेतकऱ्याकडे नवे शेत होते. तो 
दररोज सकाळी लवकर उठू लागला. 
त्यावेळी काळोख असतो आणि 
आभाळात राक्षस ज्वालामुखी चमकत 
असतो. 


रोज सकाळी न्याहरीमध्ये शेतकरी 
दोन मक्‍याच्या रोट्या खातो. 


त्याची पत्नी या रोट्या रात्रीच बनवून 


शेतकरी आपल्या नव्या शेतात जातो. 
त्याचा बैलरसुद्धा पूर्वीसारखाच 
त्याच्यासोबत जातो. 





कधीकधी पाब्लो गावातील मुलांसोबत 
शेतकऱ्याला भेटायला येत असतो. 


ते सगळे शेतातून धुमसता ज्वालामुखी 
पाहातात. मुलांना तो चिरूट ओढणाऱ्या 
एखाद्या म्हाताऱ्यासारखा भासतो. 










मुले शेतकऱ्याला विचारतात, “तुम्ही 
आणखी एक आगीचा डोंगर बनवू 
शकता का?” 


“नाही टोस्तांनो,” शेतकरी हसत 
हसत म्हणतो. 

“मतला आगीचा हा एकच डोंगर 
पुरेसा आहे.” 





लेखकाचे मनोगत 


ही गोष्ट 20 फेब्रुवारी 1943 रोजी उद्रेक झालेल्या फॅरीक्युटीन 
ज्वालामुखीच्या अहवालावर आधारित आहे. या ज्वालामुखीचा उद्रेक 
मेक्सिकन राज्य मिचोओकानमधील डायोनिसिओ फएत्रिओो नावाच्या 
एका टारास्कान इंडियन समुहातील एका शेतकऱ्याच्या मक्‍याच्या 
शेतात झाला होता. 


त्या भयानक आपत्तीत कुणाचाही मृत्यू झाला नव्हता. पण 
दोन हजारपेक्षा जास्त लोकांनी आपले घरादार गमावले होते. 


यापूर्वी मानवाच्या डोळ्यांदेखत केवळ एकाच ज्वालामुखीचा 
उद्रेक झाल्याची नोंद होती. तो ज्वालामुखी केनरी द्विपसमुहातील 
टेनेरिफ बेटावर फुटला होता. 


लोक पॅराक्युटीनला भेट देऊ शकतात. तिथे त्यांना ज्वालामुखी 
आणि कठीण झालेल्या राखेत खोलवर गेलेली, उध्वस्त झालेली 
गावे दिसू शकतील. 








पाब्लोच्या वडिलांचा प्रत्येक दिवस 
अगदी सारखा असे. मग एके 
दुपारी जमीन गुरगुरू लागली 
आणि त्यातून धूर बाहेर निघू 
लागला. त्यांचा नांगर जमिनीत 
गुडूप झाला. त्यांच्या मक्‍याच्या 
शेतात एका ज्वालामुखीचा उद्रेक 

होऊ लागला! 


